धुळे जिल्ह्यातील धुळे तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग 
रस्ते, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१०१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २९ नोव्हेंबर, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा. क्र./का.५/साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/धुळे/२६९४/२०२१, दि.०३/०६/२०२१. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा. क्र./का.५/साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/धुळे/१३४९/२०२१, दि.०४/०२/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये धुळे जिल्ह्यातील धुळे तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून Gulla करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 
धुळे यांनी सदर रस्ता दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, धुळे यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, धुळे यांचा ठराव विचारात घेऊन धुळे जिल्ह्यातील धुळे तालुक्यातील खालील 
रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची नंतरचा 
क्रमांक व एकूण लांबी क्रमांक 
लांबी (कि.मी) 
धुळे मोहाडी रानमळा मोघण इतर जिल्हा (०/००ते 30/00) ३०.०० प्रमुख जिल्हा 
कुळ्थे ते जिल्हा सिमेपर्यंत मार्ग -३२ ३०.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-५८ 
रस्ता. 
दापुरा धनुर कापडणे धमाने नगांव | इतर जिल्हा । (०/००ते ११/२००) | 99.200 प्रमुख जिल्हा 
बु. (राममा-३) ला मिळणारा रस्ता. । मार्ग -४३ ११.२०० कि.मी. कि.मी मार्ग-५९ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१०१/नियोजन-२ 


रा.म.मा.-३ लोणकुटे कापडणे इतर जिल्हा (०/००ते २१/००) २१.०० कि.मी | प्रमुख जिल्हा 
न्याहळोद जापी निमखेडी कुंडाणे | मार्ग -१५ २१.०० कि.मी. मार्ग-६० 
ते रा.म.मा.-३ रस्ता. 
तिसगांव वडेल निमडाळे खेडे ग्रामीण (०/००ते ५/००) २०.०० कि.मी | प्रमुख जिल्हा 
गोताणे रस्ता. मार्ग -३५ ५.०० कि.मी. मार्ग-६१ 
ग्रामीण (०/००ते 4/00) 
मार्ग -१०७ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते १०/००) 
मार्ग -१२५ १०.०० कि.मी. 
८२.२०० 
एकूण कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील धुळे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 


दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८२.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१०९३.६९०-- 
८२.२००) म्हणजेच ११७५.८९० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 


६२.२०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (११००.६२०-६२.२००) म्हणजेच १०३८.४२० कि.मी. 
इतकी होईल. व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २०.०० कि.मी. घट होवून एकूण लांबी 
(७२५.४५०-२०.००) म्हणजेच ७०५.४५० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११२०११२००५४७३१८ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 


GANPAT SANDIPAN - 


KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 


निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 


बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 


करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१०१/नियोजन-२ 


४) जिल्हाधिकारी, धुळे. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद धुळे. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
) 
) 
) 


९) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
१०) रेखाचित्र शाखा 
११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


